Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015- 17 
Published on 18th August 2016 . 


25433 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक ३३ ] 


गुरूवार ते बुधवार , ऑगस्ट ११ -१७, २०१६/ श्रावण २० -२६, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ३० . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


१ - ५ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर १-४ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त), केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ११२४ . 

__ जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
जड वाहन व लोकल ट्रकच्या रहदारीच्या नियमनाबाबत कन्हान शहरातील संभाव्य अपघात टाळण्याचे दृष्टीने 

तारसा चौक कन्हान येथून जड वाहतुकीस प्रवेश बंद करणे 

प्रारुप अधिसूचना 


क्रमांक अजिदं - गृह - अ . का .- २ कावि - ४९८ - २०१६. 


ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , नागपूर यांनी खालील नमूद केल्याप्रमाणे व प्रस्तावित केल्यानुसार माझ्या असे निदर्शनास आले आहे की , पोलीस स्टेशन , 
कन्हान हद्दीतील 


पोलीस स्टेशन , कन्हान परिसर अंतर्गत नागपूर ते जबलपूर जुना नॅशनल हायवे क्रमांक ७, तारसा चौकातून तारसा मार्गे मौदा , रायपूर , कलकत्ताकडे 
जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग आहे . सन् २०१२ पासून कन्हान शहराचे बाहेरुन फोरलेन नॅशनल हायवे क्रमांक ७ सुरु आहे . सदर रोडवर बोरडा येथे 
टोलटॅक्स आहे . जड वाहन टोलटॅक्स वाचविण्यासाठी फोरलेन हायवे रोडने न जाता कन्हान शहरात प्रवेश करतात . 


तारसा चौकातून तारसा गावाकडे जाणारा रस्ता अरुंद आहे . रेल्वे फाटक आहे व सदर मार्गावर जडवाहने डावीकडे व उजवीकडे वळण 
घेतात . त्यावेळी जड वाहनांच्या मोठ्या आकारामुळे रस्ते अरुंद असल्याने वाहतूक विस्कळीत होते . 


ना - एक - १ ( १४०३). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ११- १७, २०१६/ श्रावण २० -२६ , शके १९३८ 


__ तारसा चौक कन्हान येथे जबलपूर , नागपूर, कामठी शहर व रायपूर-मौदा कडून येणारी जड वाहतूक येते . सदर चौक हा कन्हान शहराचा मुख्य 
चौक आहे . सदर चौकातून जड वाहनाचे आवागमन मोठ्या प्रमाणात व भरधाव वेगात २४ तास सुरू असते . या ठिकाणी टी पॉइंटवर रस्ता दुभाजक 
किंवा गतीरोधक तसेच ट्रॅफिक सिग्नल देखील नाहीत . तारसा चौकाचे आजुबाजूला शाळा, कॉलेज , मार्केट , आठवडी बाजार रोडचे दोन्ही बाजूला 
भरतो . दोन रेल्वे ट्रॅक असून जड वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याने तारसा चौक कन्हान येथे तसेच लगतचे रोड वरील कन्हान, कान्द्री, एम . जी . 
नगर येथे मोठ्या प्रमाणात अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तरी खालीलप्रमाणे जड वाहनांच्या वाहतुकीस मज्जाव करण्यात येईल . 

( १) नागपूर, कामठी व जबलपूर- मनसर कडून तसेच बैतूल , पांढुर्णा, सावनेर , पारशिवनी , आमडी फाटा येथून येणा- या जड वाहतुकीस कन्हान 
शहरामधून जाण्यास प्रतिबंध करण्यात येतो. वाहनांना सरळ नविन फोरलेन बायपास नॅशनल हायवे क्रमांक ७ ने जावून तारसा उड्डान पुलाचे सर्विस रोडने 
मौदा , रायपूर , कलकत्ता हायवेकडे वळविण्याबाबत किंवा नागपूर कडे जाण्यास परवानगी असेल . 


( २) राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ रायपूर , मौदा , तारसा कडून येणा- या जड वाहतुकीस तारसा चौक कन्हान शहरामधून प्रतिबंध करण्यात येत 
आहे . त्यांनी सर्विस रोडने नविन फोरलेन बायपास पुलावर चढून युटर्न मारुन सरळ बायपासने मनसर , जबलपूरकडे किंवा आमडी फाटा येथून पारशिवनी, 
सावनेर , पांढूर्णा, बैतूलकडे वळविण्याबाबत मोटार वाहन कायदा , १९८८ चे कलम ११५ नुसार जड वाहतुकीसाठी मज्जाव करण्यात येईल आणि अडविण्याचा 
अधिकार शासन अधिसूचना, गृह विभाग , क्रमांक एमएव्ही- ५८९ - सीआर- १०६१ -टीआर - २, दिनांक २० सप्टेंबर १९९० अन्वये जड वाहतुकीस कायमस्वरुपी पूर्ण 
वेळ बंदी ( मज्जाव ) करण्यात येत आहे . 


( ३) कन्हान शहरातील लोकल ट्रक जड वाहतुकीस सकाळी ०६- ०० वाजता ते १२- ०० वाजेपावतो तसेच सायंकाळी १७-०० वाजता ते २० -०० 
वाजेपावतो प्रतिबंध राहील , वरील वेळ वगळून वाहतूक चालू ठेवण्यात यावी . 

पोलीस अधीक्षक , नागपूर ( ग्रामीण ) यांनी पत्र क्रमांक नाजिग्रा- जिविशा- डी - ३८ - २०१६- १८५ , दिनांक २१ जून २०१६ अन्वये नगर पंचायत कन्हान , 
पोलीस स्टेशन , कन्हान हद्दीमधून कन्हान शहरातील लोकल ट्रक जड वाहतुकीस सकाळी ०६- ०० वाजता ते १२- ०० वाजेपावतो तसेच सायंकाळी १७ - ०० 
वाजता ते २० - ०० वाजेपावतो प्रतिबंध करण्यासंबंधी अधिसूचना पारीत करण्याची विनंती केलेली आहे . 


ह्याप्रमाणे पोलीस स्टेशन , कन्हान हद्दीतील नागरिक / रहिवासी यांना दावे/ आक्षेप/ हरकती इत्यादीसाठी आपले म्हणणे लेखी स्वरुपात सादर करावयाचे 
असल्यास नगर पंचायत , कन्हान हद्दीतील नागरिक / रहिवासी यांनी उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी, रामटेक , तहसिलदार पारशिवनी, मुख्याधिकारी , 
नगर पंचायत , कन्हान यांचे कार्यालयात दिनांक ६ ऑगस्ट २०१६ पावेतो लेखी स्वरुपात सादर करावेत . विहीत मुदतीत दावे/ आक्षेप / हरकती इत्यादी लेखी 
स्वरुपात प्राप्त न झाल्यास अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 


ही प्रारुप अधिसूचना आज दिनांक २१ जुलै २०१६ रोजी माझ्या स्वाक्षरी व शिक्क्यासह प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


नागपूर : 
दिनांक २१ जुलै २०१६ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , 

नागपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ११२५ . 


वाचा : ( १ ) मोटार वाहन अधिनियम , १९८८ चे कलम ११५ . 


( २ ) शासकीय अधिसूचना गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए - ५८९ - सीआर- १०६१-टीआरए - २ , दिनांक १९ मे १९९० , MGG IV - A, 

dated 20th September 1990 , P .668 . 
( ३ ) कार्यकारी अभियंता , राष्ट्रीय महामार्ग विभाग , नागपूर यांचे पत्र क्रमांक २५०३- तां .- २- २०१६- १७, दिनांक ५ ऑगस्ट २०१६ . 
( ४) सदस्य सचिव , रस्ता सुरक्षा समिती तथा उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी , भंडारा यांचे पत्र. क्रमांक १६२५ -अधिसूचना- उपप्रापअ -भं 

१६ , दिनांक ६ ऑगस्ट २०१६ . 


लोकांचेजिवितास हानी तसेच कोणत्याही प्रकारचा अपघात व दुर्घटना टाळण्यासाठी वैनगंगा नदीवरील राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ६ 

वर जुन्या कारधा पुलावरील सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या वाहतुकीस प्रतिबंध करणे . 


क्रमांक अका- ७७- १४ -दंड- कावि - १३४४ - २०१६ . 


ज्याअर्थी, सदस्य सचिव , रस्ता सुरक्षा समिती तथा उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी , भंडारा व कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नागपूर 
यांनी माझ्या असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ६ वरील वैनगंगा नदीवरील जुन्या पुलाचे बांधकाम सन १९२८ साली करण्यात आले 
असून सद्यःस्थितीत पुलाचे स्तंभ हे पाण्याखाली असल्याने पुलाचे संपूर्ण निरीक्षण व स्थापत्य परिक्षण न झाल्याने सदर पुलावर कुठल्याही स्वरुपाच्या 
वाहतुकीने दुर्घटना होऊ नये व लोकांच्या जिवितास हानी होऊ नये ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ११-१७, २०१६/ श्रावण २०-२६, शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, सदर पुलास पर्यायी मोठा पुल सन २००१ पासून कार्यान्वित आहे याकरिता जुन्या कारधा पुलावरील दोन्ही बाजुने होणारी वाहतुक सर्व 
प्रकारच्या वाहनांकरिता प्रतिबंधित करणे आवश्यक असल्याबाबत संदर्भिय पत्रान्वये अधिसूचना निर्गमित करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, वर नमूद कारणांमुळे सदर पुलावरुन होणारी सर्व प्रकारची वाहतूक बंद करणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे ; 

त्याअर्थी, मी , डॉ . अभिजीत चौधरी , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , भंडारा मोटार वाहन अधिनियम , १९८८ चे कलम ११५ चे तरतुदीनुसार 
व संदर्भ क्रमांक २ शासकीय अधिसूचना , गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए- ५८९ - सी आर - १०६१ -टीआरए -२ , दिनांक १९ मे १९९० MGG IV- A dated 
20th September 1990 P. 668 नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये माझ्या प्रवाहाखाली असलेल्या भंडारा जिल्ह्यातील खालील मार्गाकरिता 
व वर्णनाच्या व आकारमानाच्या वाहनाकरिता मनाई आदेश जारी करीत आहे. 


( १ ) भंडारा जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ६ वरील वैनगंगा नदीवरील जुना कारधा पुल सर्व प्रकारच्या वजन व आकारमानाच्या वाहनांकरिता 

प्रतिबंधीत . 


( २) भंडारा जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ६ वरील नवीन कारधा पुल सर्व प्रकारच्या वजन व आकारमानाच्या वाहनांच्या वाहतुकीकरिता उपलब्ध . 

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक ८ ऑगस्ट २०१६ पासून अंमलात राहील व सदर अधिसूचना माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ८ ऑगस्ट २०१६ 
रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


डॉ . अभिजीत चौधरी , 


भंडारा : 


जिल्हाधिकारी तथा 


दिनांक ८ ऑगस्ट २०१६ . 


जिल्हादंडाधिकारी , भंडारा. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ११२६ . 


आदेश 


क्र . कार्या- २- अका दंडा- सं .क्र .२५- कावि -१४६६- २०१६. 

___ ज्याअर्थी, पोलीस अधिक्षक , गडचिरोली यांनी त्यांचे कार्यालयीन पत्र क्रमांक डी -२४ / ७/ कलम ३७ ( १ ), ( ३ )/ २६५१- २०१६, दिनांक २९ जुलै २०१६ 
अन्वये जिल्ह्यात दिनांक २८ जुलै २०१६ ते दिनांक ०३ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत नक्षल सप्ताह सुरु आहे तसेच राज्यात विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरु 
असुन , त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात विविध सामाजिक संघटना , राजकीय पक्षातर्फे आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी तसेच शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे, 
मोर्चे, आंदोलने , उपोषणे करण्यात येतात . सदर धरणे मोर्चे, आंदोलन करिता मोठ्या प्रमाणात लोक एकत्र येऊन गर्दी करतात , याच गर्दीचा गैरफायदा घेऊन 
नक्षल घातपाती कारवाया करु शकतात अशी गोपनीय माहिती आय. बी .एस . आय . डी . यांचेकडून मिळाली असल्याने दिनांक ३१ जुलै २०१६ चे ०० .०१ ते 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१६ चे २४ . ०० वा . पर्यंत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात मु . पो . अधिनियम , १९५१ चे 
कलम ३७ ( १) (३) लागू होणेस विनंती केलेली आहे ; 

त्याअर्थी, सदर कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने विवक्षीत कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला प्रतिबंध उपाय करणे 
आवश्यक आहे . करिता , मी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, गडचिरोली , मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ( ३ ) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील गोष्टींना मनाई आहे . 


१ . कोणतीही व्यक्ती दिनांक ३१ जुलै २०१६ चे ००.०१ ते दिनांक १४ ऑगस्ट २०१६ चे २४. ०० वाजेपावेतो खालील कृत्य करणार नाही 

( अ) शस्त्र , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे, बंदूका, सुरे, काठ्या किंवा लाठ्या किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल , अशी इतर 
कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 

( ब ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्र सोडावयाची किंवाफेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार करणे . 
( ड ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताच्या किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 


( ई ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे . 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यांस धक्का पोहचेल अशीकिंवा राज्याची सुरक्षितात धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये उलथवून टाकण्याची 
प्रवृत्ती दिसून येत असेल , अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे , अगर सोंग आणणे आणि अशी चित्रे, चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणताही 
जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे त्याचे प्रदर्शन करणे किंवा त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ११-१७ , २०१६/ श्रावण २० -२६, शके १९३८ 


२. उपविभागीय दंडाधिकारी , कार्यकारी दंडाधिकारी अथवा संबंधीत पोलीस स्टेशन अधिकारी ( जे शक्य असेल ते ) यांचे पूर्व परवानगी शिवाय कोणीही 
मिरवणूक काढू नये , पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम सार्वजनिक जागेत , सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक चावडीवर दिनांक ३१ जुलै २०१६ चे 
०० .०१ ते दिनांक १४ ऑगस्ट २०१६ चे २४.०० वाजेपावेतो जमा होणार नाहीत किंवा कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करणार नाही . उपरोक्त आदेश दिनांक 
३१ जुलै २०१६ चे ०० .०१ ते दिनांक १४ ऑगस्ट २०१६ चे २४ .०० वाजेपावेतो संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याच्या क्षेत्राकरीता लागू राहतील . 

३ . ( अ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी , गडचिरोली / चामोर्शी / देसाईगंज / कुरखेडा / एटापल्ली | अहेरी, कार्यकारी 
दंडाधिकारी ( सर्व), संवर्ग विकास अधिकारी ( सर्व), नगर परिषद , गडचिरोली / देसाईगंज , पोलीस स्टेशन अधिकारी ( सर्व) यांचे नोटीस बोर्डावर लावून 
प्रसिद्ध करावे . 

( ब) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावावा. 
( क ) सदर आदेशास मुनादी द्वारे , ध्वनीक्षेपणा द्वारे , नगारा वाजवून प्रसिद्धी देण्यात यावी . 


( ड ) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू होणार नाही . 


( इ ) सदर आदेशाची कलम २ प्रेतयात्रा, धार्मिक समारंभ व लग्न कार्याकरीता लागू होणार नाही . 


सदर आदेश आज दिनांक ३० जुलै २०१६ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात आले . 


( अवाच्य ) , 


गडचिरोली : 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , 


दिनांक ३० जुलै २०१६ . 


गडचिरोली. 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . ११२७ . 

BY ASSISTANT REGISTRAR OF UNIONS, 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL RELATIONS ACT , 1946 

No. MIR/ Recg./UND/ 03/ 2016. 


In exercise of the powers conferred on me under Section 11 of the Maharashtra Industrial Relations Act, 1946 , 
I, A . S Dharkar, Assistant Registrar of Unions,Maharashtra Industrial Relations Act, 1946 Nagpurhereby recognize the following 
concern in an Industry as an undertaking engaged in Engineering Industry . 
Sr. No . 833 

Name of the Establishment 
Shree Sai Engineering, M -15 /1, M .I.D .C . Area, 
Hingna Road , Nagpur - 16 . 


A . S . DHARKAR , 


Nagpur. 
The 6th August 2016 . 


Assistant Registrar of Unions, 
Maharashtra Industrial Relations Act , 1946 , 

Nagpur. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. 


